राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
आस्थापनेवरील प्रबंधक (प्रशासन) रिक्‍त 
पदावर श्री. भागवत तुकाराम झिरपे यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : WRIST २०२१/प्र.क्र.५३ /ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक: नियुक्‍ती २०१८/प्र.क.५१/ग्रासं-४, दिनांक १४.०५.२०१८ 

२) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९, दि.२०.०७.२०२० 

3) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मंबई यांचे पत्र क्र.राआ/ आस्था-५ /प्र.प्रशासन/ 
प्रतिनियुक्‍ती/२०२१/५०, दि.०२.०८.२०२१ 


) 
) 


शासन Frere: - 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर श्री. मुकुंद पांडुरंग भावसार, यांची प्रबंधक 
(प्रशासन) या पदावर संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आली होती. श्री. 
भावसार, प्रबंधक (प्रशासन) यांची अन्यत्र बदली झाळी असल्याने सदर रिक्‍त पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्याकरिता ward तुकाराम झिरपे, महानगर दंडाधिकारी, ६६ वे न्यायालय, अंधेरी, मुंबई यांची शिफारस 
मा.उच्च न्यायालयाने राज्य आयोगास केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार राज्य आयोगाने श्री. 
भागवत तुकाराम झिरपे यांची प्रबंधक (प्रशासन) या रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्याची विनंती संदर्भ क्र.३ च्या 
पत्रान्वये केळी आहे. 
२. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ हा दि. २०.०७.२०२० पासून लागू झालेला आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 
२०१९ मधील कलम ४६ (१ मधील तरतूदीस अनुसरुन श्री.भागवत तुकाराम झिरपे, यांची राज्य आयोगामध्ये प्रबंधक 
(प्रशासन) या रिक्‍त पदावर तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त बाबींसाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एम-२ मुख्य लेखाशिर्ष “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, 
(०४)(००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाची 
स्थापना (०४)(०१) मुंबई शहर दत्तमत (२४०० ०२५१) (०१)- वेतन (०४)(०१) वेतन (०४)(०२) मुसफल (२४०८ ०२६२)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०९०६१७४००४९५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Katikar 
Padmavati i 
(प. न. काटीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा / विधानपरिषद) 
४) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव 
) 


Cc 
eS 


मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ २०२१/प्र.क्र.५३ /ग्रासं-४ 


& 
9 


मा.महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) महालेखापल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१०) प्रबंधक, (प्रशासन) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

११) श्री.भागवत तुकाराम झिरपे, महानगर दंडाधिकारी, ६६ वे न्यायालय, अंधेरी, मुंबई 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३) सह सचिव (ग्रासं-४), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१४) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१५) निवडनस्ती ग्रासं-४. 


YS DE २-८ <-> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


